RNI No . MAHBIL06425 / 13/ 1 / 2011 - TC 
www .dgps .maharashtra . gov . in 


Au " 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ४५ ] 


गुरुवार , ऑगस्ट २४, २०१७ / भाद्र २ , शके १९३९ 


[ पृष्ठ १ 


असाधारण क्रमांक ४५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


क्रमांक पसप -५/ कावि -६१/२०१७ .-- मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/जिपपंस/ २०१७ / प्र. क्र . ४१/ का .७, दिनांक 
१५ जुलै २०१७ च्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोट-निवडणुकीच्या कार्यक्रमान्वये तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ चे कलम ९ , पोट - कलम ( २) च्या खंड ( अ) चे परंतुक व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (मतदार विभाग आणि 
निवडणूक घेणे) नियम, १९६२ चा नियम ६६ , पोट-नियम (१) व ( ३) अन्वये पुणे जिल्हा परिषद पंचायत समिती मतदार विभाग गण क्रमांक ५१ 
पिंपरी बु., तालुका खेड येथून निवडून आलेल्या पंचायत समिती सभासदांची नावे व त्यांच्या कायम पत्त्यासहीत याद्वारे खालीलप्रमाणे अधिसूचित 
करण्यात येत आहेत . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


तालुक्याचे नाव 


कायमचा पत्ता 


निवडून आलेल्या पंचायत 
समिती सदस्यांचे संपूर्ण 


ज्या निर्वाचन गणातून 
सदस्य म्हणून निवडून 

आले त्या निर्वाचन 
गणाचेक्रमांक , नाव व 

प्रवर्ग 


नाव 


खेड 


गावडे मच्छिद्र मारुती 


५१-पिंपरी बु., 
अनुसूचित जमाती 


रा . कोरेगाव खु., पो . आंबेठाण , 
तालुका खेड , जिल्हा पुणे. 
पिन- ४१० ५०१ 

सौरभ राव, 
जिल्हाधिकारी, पुणे . 


पुणे, २४ ऑगस्ट २०१७. 


( १ ) 


एच- ४४१ , भाग एक - अ ( असा.) ( पु. वि . पु.) - ४५ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA .. 


